पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या (टाईप |, Il, Ill 
व iV) निवासस्थान इमारत बांधकामाच्या 
सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.५६/बांध-४ 
५वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई. ४०० ००१ 
तारीख: ०१ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२०/प्र.क्र.१६/बांधकाम-४, 
दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२०. 
२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांचे पत्र क्रमांकः 
जाक्र/जिपला/बांधकाम-१/कार्या/५४/२०२३, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३. 
३ मा. व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक २ 
येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या (टाईप |, 
II, Ill TV) निवासस्थान इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली 
आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २७ जुले, 
२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्या निवासस्थान इमारत बांधकामाच्या रू.९२०.३६ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय 
किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती, निलंगा (जि. 
लातूर) येथील इमारतीच्या मुळ मंजुर आराखड्यामधल्या आर. सी. सी. डिझाईनमुळे बाबींच्या 
परिमाणामध्ये, अंदाजपत्रकामध्ये भाव वाढ समाविष्ट झाल्यामुळे तसेच वस्तू व सेवा कर १८ % 
झाल्यामुळे मुळ अंदाजपत्रकातील बाबींमध्ये वाढ झाली आहे. यास्तव, अति. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५६/बांध-४ 


अधिकारी व कर्मचारी यांच्या (टाईप |, ॥, ॥॥ TV) निवासस्थान इमारत बांधकामाच्या रू.१११०.९७ 
लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळेली आहे. 


०३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची 
मा. व्यय अग्रक्रम समितीने केलेल्या छाननी अंती, पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रूपये १११०.९७ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय मान्यता रू.९२०.३६ लक्ष रकमेमध्ये रू.१९०.६१ लक्ष इतकी वाढ करून रू.१११०.९७ 
लक्ष (अक्षरी रु. अकारा कोटी दहा लक्ष सत्याण्णव हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
General Abstract For Construction of Nilanga P. 5. Residential Quarters Revise A. A. (Dist. Latur) 
Sr. a As per A. A. As per Revise Saving (In Excess (In 
D fl 
No. 9100010 (In Rs.) (In Rs.) Rs.) Rs.) 
1 2 3 4 5 fC 
Cost of Type I Quarter 4 No. 
1 ees 8411194.00 8654005.00 0७ | 242811.00 
Cost of Type II Quarter 16 
2 10 0. 27139235.00 | 29413962.00 0७ | 2274727.00 
Cost of Type III Quarter 8 No. 
17647399. 17597 49741. शरा 
3 6) 647399.00 597658 9741.00 0.00 
Cost of Type IV Quarter 2 No. 
46367. 7761767. 0७ | 15400. 
4 " 6946367.00 61767.00 0.00 815400.00 
इ. ' डोपवल्वा णी गातात Wall | दाहवळततीत 3577944.00 0७ | 402318.00 
310 Rgm 
6 | aac oo Roadie | sanessag0 5734368.00 0७ | 228014.00 
7 pions) of Sones Read 5000000.00 4916492.00 83508.00 शरा 
Drainage 
Dismentling of Exist 
oe saa hei area य तई 1000000.00 1013991.00 0७ | 13991.00 
Building 
N = 
Pe | ae ae 8230880.00 5154936.00 | 3075944.00 शया 
Electrification 
jg. | काता 01 हता 0७ -176033.00 | 176033.00 ९७ | 
higher rate tender 
il Add 12 % G.S.T. 8979141.00 7802937.00_ | 1176204.00 [0.00 
12 Add 18 % G.S.T. F 0.00 ‘| _5774000.00 | 0.00 | 5774000.00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५६/बांध-४ 


General Abstract For Construction of Nilanga P. ५. Residential Quarters Revise A. A. (Dist. Latur) 
Sr. rae As per A. A. As per Revise Saving (In Excess (In 
D f I 
No. ५0५0 ४ (In Rs.) (In Rs.) Rs.) Rs.) 
13 Labour insurance 0.5% | 0.00 418245.00 | 0.00 418245.00 
14 Price escalation | 0.00 13453164.00 | 0.00 13453164.00 
Total 92036196.00 111097436.00 | 4561430.00 | 23622670.00 
Additional Ammount (Column 6 - 19061240.00 
Column 5) (20.71 % वाढ) 
Grand Total 9,20,36,196/- 11,10,97,436/- 1,90,61,000/- 
03. वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-तीन, अनुच्छेद 


क्र.६ (२७ अ) नुसार सुधारीत अंदाजपत्रकातील अधिक्य सुरुवातीस मंजुर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या 
१५% पेक्षा अधिक्याचा (२०.७१%) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार, पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रु.१११०.९७ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने 
घ्यावी. 

© योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 

«७ सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार 
नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची 
जबाबदारी विभागाची राहील. 

«७ अस्तित्वातील प्रशासकीय मान्यतेच्या / सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किमंतीच्या 
मर्यादेत प्रत्यक्ष खर्च होणे अभिप्रेत असून, प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सुधारणा झाल्याशिवाय वाढीव खर्चाचे अधिकार मिळत 
नाहीत. तसेच, भविष्यात अशा प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा 
जास्त निधी वितरीत केला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


०४. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पंचायत समिती, 
निलंगा (जि. लातूर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत करण्यात 
आलेला रू.९०३.४२ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.२०७.५५ लक्ष इतका निधी जिल्हा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५६/बांध-४ 


परिषदेला देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) जिल्हा परिषदांच्या निवासी इमारत बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदांना 
सहायक अनुदान (२५१५ १२५६)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या उक्त वाचा मधीक अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक ५ ऑक्टोबर, 
२०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ७%क.॥19१॥11991114.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०११३५९५८८५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT _ ता ताच 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 


Vi NAYA KRAO 14db5f8c505422af66a5628314537 
postalCode=400032, st=Maharasht 
ber=9524CAB2D5A858B4A01FF72FSCAES 
FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
Pp ATl L PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2023.11.01 15:30:11 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


-O 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, लातूर विभाग, लातूर. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
१०) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
११) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, लातूर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा लातूर. 
१३) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
१४) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


An AD 


S&B oS ef awe 2 2 


<2 


१५) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, लातूर. 
१६) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
१८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५६/बांध-४ 


कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सभापती, पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर). 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, निलंगा (जि. लातूर). 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 


Se TS कल. कर 


निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


